RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ३२ ] 


सोमवार , एप्रिल ४ , २०१६/ चैत्र १५ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ६० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मार्च २०१६. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र वीज सुधारणा हस्तांतरण ( पहिली सुधारणा ) योजना, २०१६ 


विद्युत अधिनियम, २००३. 


. 


क्रमांक रिफॉर्म. २०१० / प्र.क्र . ११७/ ऊर्जा-३.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 
यांनी विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६ ) यातील कलम १३१,१३३ व १३४ यात प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक 
रिफॉर्म १००५ / प्र.क्र . ९०६१ / ऊर्जा-५ ,दिनांक ४ जून २००५, निर्गमित केली होती आणि त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने, “ महाराष्ट्र वीज सुधारणा 
हस्तांतरण योजना, २००५ ” ही योजना तयार केली आहे. (तिचा येथे पुढील मजकुरात मूळ योजना असा संक्षिप्त उल्लेख केला आहे.) ज्याद्वारे 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने आतापर्यंत धारण केलेल्या व त्याच्याशी संबधित अशा सर्व मत्ता, मालमत्ता, हितसंबंध, हक्क , दायित्वे /बंधने , 
कार्यपद्धती आणि कर्मचारी वृंद इत्यादींचे सदर अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या हस्तांतरिती यांना हस्तांतरण करण्याबाबत तसेच या संबंधीची सर्व 
प्रासंगिक व संलग्न विषय याकरिता तरतूद करण्यासाठी व त्या अंमलात आणण्यासाठी करण्यात आली आहे ; 


. 


. 


आणि ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , शासन निर्णय क्रमांक . रिफॉर्म / १००५ / प्र.क्र ./ ९ ०६१/ ऊर्जा- ५, दिनांक ७ जून २००५ रोजी दिलेल्या 
निर्देशानुसार , आता महाराष्ट्र शासनाने असे विचारात घेतले आहे की मूळ हस्तांतरण योजनेमध्ये सुधारणा करणे इष्ट ठरणार आहे. 


~ 


म्हणून आता विद्युत अधिनियम, २००३ च्या (२००३ चा क्र .३६ ) कलम १३१,१३३ व १३४ यात प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासनाने सदर महाराष्ट्र वीज सुधारणा हस्तांतरण योजना, २००५ यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 
१ . लघु शीर्षक . - या योजनेस (यापुढे ) “ महाराष्ट्र वीज सुधारणा हस्तांतरण ( पहिली सुधारणा ) योजना , २०१६ ” असे संबोधण्यात येईल. 

मूळ महाराष्ट्र वीज सुधारणा योजनेच्या ( तपशीलातील ) खंड १० नंतर निम्नलिखित खंड समाविष्ट करण्यात येतील ते असे : 


२ . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ६०-१ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ४ , २०१६ / चैत्र १५ , शके १ ९ ३८ 


१० ( अ ) मत्तांचे मूल्यांकन 

( १) महाराष्ट्र शासनाची दिनांक ४ जून २००५ रोजीची अधिसूचना क्रमांक १००५ / सीआर- ९०६१/( २) ऊर्जा- ५ यातील अटींनुसार 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ या संस्थेने धारण केलेल्या आणि त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ताब्यात घेतलेल्या मत्ता व दायित्वे याचे पुढे नमूद केलेले 
हस्तांतरिती यांचेकडे दिनांक ५ जून २००५ रोजी प्रचलित असलेल्या बाजारभावानुसार , हस्तांतरीत केल्या जातील. 

( २) उत्तराधिकारी कंपन्यांच्या निव्वळ स्थिर मत्तांचेदिनांक ५ जून २००५ रोजीचे मूल्य एकूण / ठोक तत्वावर रु. ६२,६०० कोटीने वाढेल. 
त्याची कंपनी निहाय विभागणी खालील तक्त्यात दिली आहे : 

(रक्कम रु . 

कोटीत ) 


अनु 


कंपनीचेनाव 


जुने निव्वळ स्थिर नवे निव्वळ स्थिर 


फरक 


क्रमांक 


मत्ता मूल्य 
( ३ ) 


मत्ता मूल्य 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


१ 


महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लि . 


३,५६६ 


१८,६७७ 


१५,१११ 


२ 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि . 


४,५०४ 


१०,७ ९ ३ 


६,२८ ९ 


३ 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि . 


३,५८५ 


४३,३८८ 


३ ९ , ८०३ 


४ 


मराविमं सूत्रधारी कंपनी लि . 


४८ 


१,४४५ 


१,३ ९ ७ 


एकूण 


११,७०३ 


७४,३०३ 


६२,६०० 


* नविन निव्वळ स्थिर मत्ता मूल्य सोबत कंपन्यांनिहाय जोडलेल्या परिशिष्ट ग,ह, य, ज नुसार 


( ३) तीन प्रवर्ती कंपन्यांकडे मत्ता ज्या मर्यादेत हस्तांतरीत करण्यात आल्या, त्याप्रमाणात मराविमं सूत्रधारी कंपनी लि . ने धारण केलेल्या 
मत्ताच्या मूल्यात परिणामस्वरुप वाढ झाली असून ती महाराष्ट्र शासनाचे समभाग भांडवल म्हणून मानण्यात येईल. 


१० ( ब ) कर्जे दायित्वे यांचे समभागात रुपांतर : 

खालील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे समभाग भांडवलाच्या बदल्यात , पूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची दायित्वे 
शासनाने स्वीकारली आहेत : 

( रक्कम रु . कोटीत ) 


तपशील 


अनु 
क्रमांक 


दिनांक ५ जून २००५ 
रोजीची कर्जे / दायित्वे 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


राज्य शासनाचे कर्ज 


३,० ९ ८ 


२ 


केंद्रिय नियोजनातील वाटप 


६०३ 


३ 


केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे देणे ( कोळसा) 


५६८ 


४ 


केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे देणे ( वीज खरेदी ) 


४५१ 


५ 


महाराष्ट्र शासनाची कर्जे 


९ १२ 


एकूण 


५,६३२ 


१० ( क ) भाग अर्जनिधीच्या बदल्यात समभाग देणे : 

मराविमं सूत्रधारी कंपनी लि . कडून हस्तांतरणाच्या तारखेला ज्याचे वाटप प्रलंबित आहे, त्या भाग अर्जनिधीची रक्कम रु. ८,२५४ कोटीच्या 
बदल्यात महाराष्ट्र शासनास समभाग द्यावयाचे आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ४, २०१६ / चैत्र १५ , शके १९ ३८ 


. 


१०. (ड ) परिणामांचा सारांश- महाराष्ट्र शासनास द्यावयाच्या समभागामुळे परिणामी भागभांडवलाची स्थिती खालीलप्रमाणे राहील : 
अनु तपशील 

रक्कम 
क्रमांक 

( रु . कोटीत ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
( अ ) महाराष्ट्र शासनाकडे दिनांक ५ जून २००५ रोजी हस्तांतरीत केलेल्या 

५,६३२ 
दायित्वाच्या बदल्यात, शासनास द्यावयाच्या अतिरिक्त समभागाचे मूल्य 
( ब ) स्थिर मत्तांच्या मूल्यांकनाचे परिणाम मराविमं सूत्रधारी कंपनी लि . 

१,३ ९ ७ 
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लि . 

१५,१११ 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि . 

६,२८ ९ 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि . 

३ ९ ,८०३ 


एकूण 


६२,६०० 


८,२५४ 


( क ) मराविमं सूत्रधारी कंपनी लि . च्या लेख्यात दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 

रोजी शिल्लक असलेली- महाराष्ट्र शासनास द्यावयाची प्रलंबित भाग 
अर्ज निधीची रक्कम 
वित्तीय पुनर्रचना योजनेनंतर दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजीचे 
महाराष्ट्र शासनाचे एकूण समभाग भांडवल ( अ + ब + क ) 


७६,४८६ 


३ . 


मूळ योजनेच्या माहितीत जोडलेले परिशिष्ट फ यानंतर खालील परिशिष्टे जोडण्यात यावीत ती अशी 

अनुसूची ग 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि . 
मत्तांचे मूल्यांकन दिनांक ५ जून २००५ रोजीचे 


रक्कम (रु . कोटीत ) 
वाहने 

एकूण 


अ.क्र 


परिमंडळाचे 


इमारती 


जमीन 


संयत्रे व 


कार्या- फर्निचर 


नाव 


यंत्रसामग्री 


हवेतील 
लाईन्स व 
केबल्स 


लयीन 


व 


साधने जोडणी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


( १० ) 


१ 


०.६५ 


०.५ ९ 


१.२५ 


२ 


२४४.७१ 


३६१.२१ 


११०.६२ 


३,१७७.४० 


०.५ ९ 


१.१२ 


१.७१ 


३,८ ९ ७.३७ 


mo 


३,५५३.८० 


१०६.१६ 


४४.७५ 


१,४११.६६ 


०.४१ 


०.३१ 


०.६२ 


५,११७.७० 


४ 


३,७२२.८२ 


२३४.८३ 


४५.११ 


६२४.३८ 


०.३६ 


०.५८ 


०.८७ 


४,६२८.९ ६ 


५ 


मुख्यालय 
अमरावती 
परिमंडळ . 
भांडुप 
परिमंडळ 
कल्याण 
परिमंडळ . 
कोल्हापूर 
परिमंडळ . 
रत्नागिरी 
परिमंडळ. 
बीड 
परिमंडळ . 
नाशिक 
परिमंडळ . 


४ ९ ५.१८ 


६५७.०३ 


२४ ९.१२ 


४,३४६.३७ 


०.७४ 


१.२४ 


१.६२ 


५,७५१.२ ९ 


६ 


८६.९ ६ 


५ ९ .८ ९ 


२८.८६ 


१,१६०.३१ 


०.२५ 


०.२७ 


०.६३ 


१,३३७.१८ 


१ ९ ३.७६ 


५०३.८५ 


१८१.८ ९ 


३,४८८.९ ६ 


०.४२ 


०.७४ 


१.६३ 


४,३७१.२७ 


८ 


३१६.५५ 


६११.५३ 


३०२.१६ 


६,१७७.५५ 


०.७३ 


१.२३ 


२.१ ९ 


७,४११.९ ४ 


भाग चार - अ - ६०-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ४ , २०१६ / चैत्र १५ , शके १९ ३८ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


( १० ) 


or 


औरंगाबाद 


८३.३१ 


१०४.९ ५ 


१२५.५२ 


२,०७४.१८ 


०.३७ 


०.२६ 


१.२४ 


२,३८ ९ .८२ 


परिमंडळ . 


१० 


नागपूर नागरी 


२ ९ ५.२९ 


६०.०३ 


४३.७३ 


६६४.०६ 


०.६२ 


०.६२ 


०.५६ 


१,०६४.९ ० 


परिमंडळ . 


११ 


नागपूर ग्रामीण 


६०.३७ 


१४०.२६ 


४६.०८ 


२.६ ९ २.५२ 


०.७३ 


०.९ ६ 


१.२ ९ 


२ , ९ ४२.२१ 


परिमंडळ . 


१२ 


पुणे नागरी 


६८१.३४ 


१३८.७६ 


९ ७.४० 


२,७३८.५२ 


०.६१ 


०.५५ 


१.४२ 


३,६५८.५ ९ 


परिमंडळ . 


१३ 


नागपूर 


५७.४२ 


११.४ ९ 


०.०५ 


०.०६ 


०.०१ 


६ ९ .०४ 


सी सी सी एम . 


१४ 


नाशिक 


१७.७८ 


८.५० 


०.२८ 


०.१६ 


०.२१ 


२६.९ ३ 


टी आर डी . 


१५ 


एस एम विंग 


५२१.८ ९ 


२०.८२ 


०.१४ 


०.२७ 


०.१२ 


५४३.२४ 


मेजर स्टोअर्स . 


१६ 


इ एम अँड 


१४४.९ ३ 


३१.४३ 


०.०२ 


०.०२ 


०.०५ 


१७६.४६ 


सी सी सी एम , 


वांद्रे . 


एकूण 


१०,४७६.११ 


३,०५०.७५ 


१,२७५.२५ 


२८,५५५.९ १ 


६.९ ६ 


८.३ ९ १४.७७ ४३,३८८.१५ 


अनुसूची ह 
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लि . 
मत्तांचे मूल्यांकन दिनांक ५ जून २००५ रोजीचे 


रक्कम ( रु . कोटीत ) 


मत्ता 


भुसावळ 


चंद्रपूर 


कोराडी 


नाशिक 


पारस 


परळी 


खापरखेडा 


उरण 


जल विद्युत प्रकल्प उर्वरित मत्ता एकूण 


जमीन 


५०.६१ ७४०.८१ 


२३५.८२ 


४५.५८ 


१.२५ 


१० ९ .६ ९ 


१६०.०७ 


७८.८५ 


०.०४ 


५.४ ९ 


०.०१ 


१४२८.२३ 


इमारती 


५६.९ ८ ८४६.७८ 


११०.३० 


३५.८० 


३.४७ 


७५.१ ९ ५७२.५२ 


८ ९ .८८ 


२८.१ ९ 


३.६ ९ 


५.५४ 


१८२८.३६ 


जल विद्युत 


८५.६९ ३५४.८८ 


९ .४७ 


४७.८० 


०.११ १४३.४४ 


१६१.३१ 


२.३३ 


२.१३ 


३.३५ 


०.०० 


८१०.५० 


निर्मितीची मत्ता . 


इतर स्थापत्य कामे 


५०.०१ १७५.३४ 


५६.९ ६ 


१८७.५ ९ 


१.०७ 


१७.१५ 


३ ९ २.३४ 


४.५३ 


४.७७ 


१५.४७ 


२.० ९ 


९ ०७.३३ 


संयत्रे व यंत्रसामग्री 


२१०.८५ ३५५०.६० १० ९ ७.८५ 


८६२.११ 


५४.९ ४ 


५१६.७२ ५०५३.२१ १ ,९६६.९ ३ 


१ ९ .६६ 


७.८८ 


१.७६ १३३४२.५१ 


लाईन्स व केबल्स 


०.४० 


२४३.६ ९ 


३.९ ३ 


०.६० 


०.०२ 


१६.०३ 


७३.८४ 


१.४६ 


०.२६ 


०.०० 


०.०० 


३४०.२३ 


वाहने 


०.४२ 


०.४२ 


०.४२ 


२.६८ 


०.१३ 


१०.१० 


०.४३ 


०.३३ 


०.१८ 


०.३३ 


१५.४५ 


फर्निचर व जोडणी 


०.०५ 


०.१५ 


०.१२ 


०.०३ 


०.०० 


०.० ९ 


०.०३ 


१.० ९ 


०.१६ 


०.१० 


१.८ ९ 


कार्यालयीन साहित्य 


०.०७ 


०.२ ९ 


०.१० 


०.१० 


०.०१ 


०.०६ 


०.१७ 


०.०४ 


०.४१ 


०.४८ 


०.५८ 


२.३१ 


एकूण 


४५५.०६ ५ ९१२.९ ७ १५१४.९ ६ ११८२.२ ९ 


६१.०१ ८८८.४६ ६४१३.९ ७२,१४४.३८ 


५६.७३ 


३६.८७ 


१०.१० १८६७६.८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ४ , २०१६ / चैत्र १५, शके १९ ३८ 


५ 


अनुसूची य 
महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी लि . 


मत्तांचे मूल्यांकन दिनांक ५ जून २००५ रोजीचे 


तपशील 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 


रुपये कोटीत 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


जमीन व जमिनीचे अधिकार 


१६८.६१ 


३५८.४५ 


१६.९ ४ 


२ इमारती 
३ जलविद्युत निर्मितीची मत्ता 

इतर स्थापत्य कामे 
संयत्रे व यंत्रसामग्री 


४ 


२०६.८० 


५००६.६३ 


६ 


५०३०.६४ 


७ 


लाईन्स व केबल्स 
वाहने 
फर्निचर व जोडणी 


१.०० 


८ 


२.४७ 


९ 


कार्यालयीन साहित्य 


१.३५ 


एकूण 


१०७ ९ २.८ ९ 


१ 


अनुसूची ‘ ज 
मराविमं सूत्रधारी कंपनी लि . 
मत्तांचे मूल्यांकन दिनांक ५ जून २००५ रोजीचे 


तपशील 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 


रुपये कोटीत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


जमीन 


२७३.८ ९ 


२ 


११६०.०१ 


इमारती 
फर्निचर व जोडणी 


३ 


४.९९ 


४ 


६.२ ९ 


संयत्रे व यंत्रसामग्री 
वाहने 


५ 


०.१५ 


एकूण 


१४४५.३३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मुकेश खुल्लर , 
शासनाचेप्रधान सचिव . 


भाग चार - अ - ६०-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ४ , २०१६ / चैत्र १५ , शके १९ ३८ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg,Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 31st March 2016 . 


NOTIFICATION 


Maharashtra Electricity Reforms Transfer (First Amendment) Scheme, 2016 . 
ELECTRICITY ACT , 2003. 

No. Reform.2010 /CR . 117/NRG - 3.— Whereas by Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. Reform . 1005 /CR . 9061/ NRG -5 , dated the 4th June 2005 , issued in 
exercise of the powers conferred by sections 131, 133 and 134 of the Electricity Act , 2003 ( 36 of 
2003), the Government of Maharashtra has formulated the Maharashtra Electricity Reforms 
Transfer Scheme, 2005 (hereinafter referred to as the " the Principal Scheme" ) providing and 
giving effect to the transfer of the properties , interests , rights, liabilities, obligations , proceedings 
and personnel of the Maharashtra State Electricity Board to the Transferees mentioned therein 
and for matters incidental and ancillary thereto ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to amend the said 
principal Scheme in view of the directives issued by the Government of Maharashtra vide 
Government Resolution , Industries , Energy and Labour Department, No. Reform . 1005 /C.R . 9061/ 
Energy -5 , dated the 7th June 2005 ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sections 131 , 133 and 134 of the 
Electricity Act , 2003 ( 36 of 2003 ), the Government ofMaharashtra hereby amends the Maharashtra 
Electricity Reforms Transfer Scheme, 2005 , as follows, namely : 

2. Short title.- This Scheme may be called the Maharashtra Electricity Reforms Transfer 
(First Amendment ) Scheme, 2016 . 

3. After clause 10 of the Maharashtra Electricity Reforms Transfer Scheme, 2005 , the 
following clauses shall be inserted , namely : 

“ 10A . Asset Valuation .- ( 1) The transfer of the Fixed Assets hitherto held by the 
Maharashtra State Electricity Board and taken over by the Government of Maharashtra in 
terms of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. 
Reform . 1005 /CR - 9061/( 2 )/NRG -5 , dated the 4th June 2005 shall be considered to have been 
transferred to the respective transferees mentioned at the market value prevailing on the 5th 
June 2005 ; 

( 2 ) The value of the Net Fixed Assets of the successor companies as on the 5th June 2005 
will be increased by rupees 62,600 crores on an aggregate basis. The company wise break - up 
for the same shall be as per the Table given below : 

( Amount in crores) 


Name of the company Old Net Fixed New Net Fixed 

Difference 
Assets Value Assets Value * 
( 1 ) 

( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
Maharashtra State Power 
Generation Company 
Limited . 

3,566 18,677 

15,111 
Maharashtra State 
Electricity Transmission 
Company Limited . 

4,504 10,793 

6,289 
Maharashtra State 
Electricity Distribution 
Company Limited . 

3,585 43,388 

39,803 
MSEB Holding Company 
Limited 

48 1,445 

1,397 
Total 

11,703 74,303 

62,600 
* New Net Fixed Asset value as Company wise have been attached in Schedule G , H , I, J. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ४ , २०१६ / चैत्र १५ , शके १ ९ ३८ 


. 


( 3 ) The consequential increase in the value of assets held by the MSEB Holding Company 
Limited to the extent of assets transferred to the three operative companies shall be treated 
as Equity Share Capital to the Government of Maharashtra . 

10B . Conversion of Loan / Liabilities to Equity The liabilities of the erstwhile 
Maharashtra State Electricity Board have been taken over by the GovernmentofMaharashtra 
against Equity Share Capital of the MSEB Holding Company shall be as per the Table given 
below : 

( Amount in crores ) 


- 


Sr.No. 

( 1 ) 


Particulars 

( 2 ) 


Loans/Liabilities as on 05.06.2005 

( 3 ) 

3,098 
603 


1 


2 


3 


State Government loan 
Central Plan Allocation 
CPSU Dues Coal 
CPSU Dues Power Purchase 
GOM loans 


568 


4 


451 


912 


Total 

5,632 
10C . Equity Against Share Application.- The pending allotment Equity to be allotted to 
Government of Maharashtra by the MSEB Holding Company Limited , against the Share 
application money pending allotment amounting to rupees 8,254 crores as on the date of 
transfer. 

10D.- Summarized Impact.- The impact on Equity Capital on issue of shares to the 
Government of Maharashtra shall be as per the Table given below : 
Sr.No. Particulars 

Amount ( in Crores ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
( a ) Additional Equity to be issued to 

5,632 
Government of Maharashtra on account of 

transfer of Liabilities as on 05.06.2005 
(6 ) 

Impact of valuation of Fixed Assets 
MSEB Holding Company Limited . 

1,397 
Maharashtra State Power Generation 

15,111 
Company Limited . 
Maharashtra State Electricity Transmission 

6,289 
Company Limited . 
Maharashtra State Electricity Distribution 

39,803 
Company Limited . 

Total 62,600 
( c ) Share Application Money Pending 

8,254 
Allotment to Government of Maharashtra 
pending in the books of MSEB Holding 
Company Limited balance as on 
30.09.2015 . 
Total Equity Capital with Government of 

76,486 
Maharashtra Post Financial Restructuring Plan 
as on 31 March 2016 ( a + b + c) . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ४ , २०१६ / चैत्र १५ , शके १९ ३८ 


4. After SCHEDULE “ F ” appended to the principal scheme, the following SCHEDULES 
shall be added , namely : 


SCHEDULE G 


MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED 


Valuation of Assets as on 5 th June 2005 


(Amount in crores ) 


SL . No 


Zone 


Land 


Building 


Vehicles 


Total 


Plant 

and 
Machin Ery 


O / H 

Office 
Lines and Equipment 
Cables 


Furniture 

and 
fixtures 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


Head Office 


0.65 


0.59 


1.25 


2 


Amravati Zone 


244.71 


361.21 


110.62 


3177.40 


0.59 


1.12 


1.71 


3897.37 


3 


Bhandup Zone 


3553.80 


106.16 


44.75 


1411.66 


0.41 


0.31 


0.62 


5117.70 


4 


Kalyan Zone 


3722.82 


234.83 


45.11 


624.38 


0.36 


0.58 


0.87 


4628.96 


5 


Kolhapur Zone 


495.18 


657.03 


249.12 


4346.37 


0.74 


1.24 


1.62 


5751.29 


6 


Ratnagiri Zone 


86.96 


59.89 


28.86 


1160.31 


0.25 


0.27 


0.63 


1337.18 


7 


Beed Zone 


193.76 


503.85 


181.89 


3488.96 


0.42 


0.74 


1.63 


4371.27 


8 


Nashik Zone 


316.55 


611.53 


302.16 


6177.55 


0.73 


1.23 


2.19 


7411.94 


9 


Aurangabad Zone 


83.31 


104.95 


125.52 


2074.18 


0.37 


0.26 


1.24 


2389.82 


10 


Nagpur Urban Zone 


295.29 


60.03 


43.73 


664.06 


0.62 


0.62 


0.56 


1064.90 


11 


Nagpur Rural Zone 


60.37 


140.26 


46.08 


2692.52 


0.73 


0.96 


1.29 


2942.21 


12 


Pune Urban Zone 


681.34 


138.76 


97.40 


2738.52 


0.61 


0.55 


1.42 


3658.59 


13 


Nagpur 

CCCM 


57.42 


11.49 


0.05 


0.06 


0.01 


69.04 


14 


shik TRD 


17.78 


0.28 


0.16 


0.21 


26.93 


15 


Sm WingMajor Stores 


521.89 


20.82 


0.14 


0.27 


0.12 


543.24 


16 


EM & CCCM , Bandra 


144.93 


31.43 


0.02 


0.02 


0.05 


176.46 


Total 


10476.11 


3050.75 


1275.25 


28555.91 


6.96 


8.39 


14.77 


43388.15 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ४ , २०१६ / चैत्र १५, शके १ ९ ३८ 


S 


SCHEDULE H 


MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED 


Valuation of Assets as on 5th June 2005 


(Amount in crores) 


Assets 


Bhusa- Chandra- Koradi 


Nasik 


Paras 


Parli 


K 


Uran 


Hydro Project Residual Total 


wal 


pur 


kheda 


& Civil 


Assets 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


(11) 


( 12 ) 


( 13 ) 


Land 


50.61 


740.81 


235.82 


45.58 


1.25 


109.69 


160.07 


78.85 


0.04 


5.49 


0.01 


1428.23 


Buildings 


56.98 


846.78 


110.30 


35.80 


3.47 


75.19 


572.52 


89.88 


28.19 


3.69 


5.54 


1828.36 


Hydraulic Assets 


85.69 


354.88 


9.47 


47.80 


0.11 


143.44 


161.31 


2.33 


2.13 


3.35 


0.00 


810.50 


Other Civil Works 


50.01 


175.34 


56.96 


187.59 


1.07 


17.15 


392.34 


4.53 


4.77 


15.47 


2.09 


907.33 


Plant & Machinery 210.85 3550.60 1097.85 


862.11 


54.94 


516.72 5053.21 1966.93 


19.66 


7.88 


1.76 


13342.51 


Lines & Cables 


0.40 


243.69 


3.93 


0.60 


0.02 


16.03 


73.84 


1.46 


0.26 


0.00 


0.00 


340.23 


Vehicles 


0.42 


0.42 


0.42 


2.68 


0.13 


10.10 


0.43 


0.33 


0.18 


0.33 


0.00 


15.45 


Furniture & Fixtures 


0.05 


0.15 


0.12 


0.03 


0.00 


0.07 


0.09 


0.03 


1.09 


0.16 


0.10 


1.89 


Office Equipment 


0.07 


0.29 


0.10 


0.10 


0.01 


0.06 


0.17 


0.04 


0.41 


0.48 


0.58 


2.31 


Total 


455.06 5912.97 1514.96 1182.29 


61.01 


888.46 6413.97 2144.38 


56.73 


36.87 


10.10 18676.81 


SCHEDULE - I 


Maharashtra State Electricity Transmission Co. Ltd. 

Valuation of Assets as on 5th June 2005 


Sr.No. 

( 1 ) 


Amount ( in Crores ) 

( 3 ) 


1 


168.61 


2 


358.45 


3 


16.94 


4 


Particulars 

( 2 ) 
Land & Land Rights 
Buildings 
Hydraulic Works 
Other Civil Works 
Plant & Machinery 
Lines & Cable Networks 
Vehicles 
Furniture & Fixtures 
Office Equipment 


206.80 


5 


5006.63 


6 


5030.64 


7 


1.00 


8 


2.47 


9 


1.35 


Total 


10792.89 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ४ , २०१६ / चैत्र १५ , शके १ ९ ३८ 


SCHEDULE J 


MSEB HOLDING COMPANY LTD . 


Valuation of Assets as on 5th June 2005 


Particulars 


Sr.No. 

( 1 ) 


Amount ( in Crores ) 

( 3 ) 


( 2 ) 


1 


273.89 


2 


Land 
Buildings 
Furniture & Fixtures 
Plant & Machinery 
Vehicle 


1160.01 

4.99 


3 


4 


6.29 


5 


0.15 


Total 


1445.33 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MUKESH KHULLAR , 


Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


